शासन निर्णय क्रमांक:- एबावि-२०२३/प्र.क्र.9३/का-५ 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता अतितीव्र 
कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र 
(VCDC) या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत केलेला 
निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 


नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि. १२.४.२०२३ 
२) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.७३/का-५ दि.७.६.२०२३ 


शासन निर्णय -: 


राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) या योजनेकरीता विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (१) 
मधील लेखाशीर्ष/उद्दीष्टाकरेता रकाना क्रमांक (४) प्रमाणे एकूण रु.१.७८८० कोटी (अक्षरी एक कोटी 
SIA लाख ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांना वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित यापुर्वी वितरीत या आदेशान्वये 
तरतूद करण्यात आलेला । वितरीत करण्यात 
सन २०२३-२४ निधी येत असलेला निधी 
<2. eee 2 ३ eS] 

मागणी क्र.एक्स-१, 

२२३६ पोषण आहार, 

०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१ विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०९) अतितित्र कुपोषित बालकांवर 

उपचार, 

(०९) (09) ग्राम बाळ विकास केंद्र 

कार्यक्रम, 

(२२३६ १९९२), 

३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १७.८८ १.७८८० १.७८८० 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार निर्गमीत करण्यात 
येत आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या सदर परिपत्रकामधील नमूद अटी शार्तीचे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.9३/का.५ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८२२१६१९१७४१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 1 5bc62ef9206ece4298 
1aab126657128d7cadca447533, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S A R D A R serialNumber=778B75C2C14BADBE6832D77601CF425 
AA7979B907650965C8391 9DBA7DC458C7, cn=SUNIL 
DEORAO SARDAR 
Date: 2023.09.04 15:45:10 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
३. मा.मंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
५. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
७. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


२ पैकी २ 


